प्रधानमंत्री फसळ बीमा योजने अंतर्गत पुनर्रचित 
हवामानावर आधारीत फळपिक विमा योजना राज्यात 
सन २०१९-२० मध्ये आंबिया बहाराकरीता अधिसूचित 
फळपिकांना लागू करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन पुरकपत्र क्रमांकः फवियो-२०१९/प्र.क्र.२०२/१०- अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार,मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २७ नोव्हेंबर, २०१९ 


वाचा - १. शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र.फवियो-२०१९/प्र.क्र.२०२/१०-अ, दि.३१.१०.२०१९. 
२. कृषि आयुक्तालयाचे पत्रजा.क्र.कृआ/मु.सां/पुहफपिवियो/३६३/२०१९,दि.१३.११.२०१९ 
३. कृषि आयुक्तालयाचे पत्रजा.क्र.कृआ/मु.सां/पुहफपिवियो/३६७/२०१९,दि.१६.११.२०१९ 


शासन पूरकपत्र :- 
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजने अंतर्गत पुनर्रचित हवामानावर आधारीत फळपिक विमा योजना 


राज्यात सन २०१९-२० मध्ये आंबिया बहाराकरिता अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित फळपिकांना लागू 
करण्याबाबत झासन निर्णय संदर्भ क्र.१ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेला आहे. कृषि आयुक्तालयाने संदर्भ 
क्र.२ व ३ नूसार प्रस्तावित केलेल्या महसूल मंडळांचा सन २०१९-२० आंबिया बहार मध्ये समावेडा करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

त्यानुषंगाने कृषि आयुक्तालयाने प्रस्तावित केलेल्या आंबा,काजू, व डाळिंब या फळपिकाच्या महसूल 
मंडळाचा सन २०१९-२० आंबिया बहार मध्ये समावेश करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. फळपिक | जिल्हा तालुका महसुल मंडळ 
7 कोल्हापूर | शाहुवाडी । भेडसगाव, मलकापूर 
काजू भुदरगड  । गारगोटी 
SRT  ।उत्तुर 
erie  । कापशी 
२ रायगड मुरुड मुरुड, नांदगाव, बोली 
कोल्हापूर | भुदरगड = | गारगोटी, कुर 
गडहिंग्लज | कडगाव, हलकर्णी, कसबानुल 
चंदगड  । चंदगड, नागनवाडी, माणगाव, तुर्कवाडी, हेरे 
आंबा गगनबावडा | गगनबावडा, साळवण 
करवीर । सांगरुळ, हळदी, इस्पुली 
are | कागल, सिद्धनेली, केनवडे, कापशी, 
खडकेवाडी, मुरगुड 
आजरा ।आजरा, गौसे, मलिग्रे, उत्तुर 
३ | डाळिंब | जळगाव | पाचोरा कुऱ्हाड 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः फवियो-२०१९/प्र.क्र.२०२/१०- अ, 


सदर शासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९११२७१७२२२०५३०१ असा आहे. हा seat डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
पता एवा 8 ”5ीचा. \ Sekar cessor 


2.5.4.20=d02297f9b5e889636956e39bfae4eal 1 2e908c0e9a7e572d4190f97 
09a817f51 


Dhapate 00 
(सु.सं.धपाटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक 
२. मा.अप्पर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक 
३. मा.अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
४. मा.अपर मुख्य सचिव ( नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 


५. प्रधान सचिव ( महसूल व वन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
६. सचिव (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ( कृषि व सहकार विभाग),कृषि भवन, नवी दिल्ली (पत्राने) 
. सचिव, वित्तमंत्रालय, भारत सरकार (वित्त विभाग) (विमा) नवी दिल्ली (पत्राने) 
९. संचालक, पिक विमा भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि व सहकार विभाग, नवी दिल्ली. 
१०. आयुक्त कृषि, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
११. विभागीय व्यवस्थापक,भारतीय कृषि विमा कंपनी मर्यादित,नवीन स्टॉक एक्सचेंज बिल्डींग, २० वा 
मजला, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-४०० ०२३ 
१२. क्षेत्रीय व्यवस्थापक, बजाज अलायन्झ जनरल इन्श्युरन्स कंपनी, पहिला मजला, कमर्शियल झोन, 
येरवडा जेलच्या मागे, सम्राट अशोक रोड, येरवडा-४११ ००६. 
१३. क्षेत्रीय व्यवस्थापक, एस.बी.आय. जनरल इंशुरन्स कंपनी लिमिटेड, १ ला मजला, के.डी. प्लाझा, 
२८९/६-७, नेहरू रोड / शंकरशेट रोड, ७ लव्ह हॉटेल जवळ, स्वारगेट जवळ, पुणे - ४११०४२. 
१४. क्षेत्रीय व्यवस्थापक,एच.डी.एफ.सी.एर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी,६ वा मजला,लिला बिझीनेस 
पार्क, अंधेरी - PARIS, अंधेरी (पूर्वी,मुंबई-४०००५९. 
१५. संचालक लेखा व कोषागारे, मुंबई 
१६. सर्व विभागीय आयुक्त, 
१७. अधिदान व लेखा अधिकारी, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई - ३२. 
१८. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१९. महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र नागरी बँका,९ नगीनदास रोड, मुंबई-२३ 
२०. महाव्यवस्थापक, नाबार्ड, पुनम चेंबर, शिवसागर इस्टेट, वरळी, मुंबई 
२१. महालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर 
२२. विमा संचालक, म्हाडा इमारत, पहिला मजला, बांद्रा पूर्व, मुंबई 
२३. संचालक, माहिती आणि प्रसिध्दी (प्रसिध्दीसाठी ) मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः फवियो-२०१९/प्र.क्र.२०२/१०- अ, 


२४. 
२५. 


२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 
3३१: 
३२. 
३३. 


३४. 
३५. 
३६. 
३७. 
३८. 
३९. 
४०. 


संचालक, फलोत्पादन, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-०५ 

संचालक, फलोत्पादन मृदसंधारण, नियोजन, विस्तार व प्रशिक्षण, साखर संचालक, मुख्य 
सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५. 

मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१. 

सर्व जिल्हाधिकारी, 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

सर्व व्यवस्थापक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, 

सर्व विभागीय कृषि सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य, 

उप महाव्यवस्थापक, नाबार्ड, पुनम चेंबर, ५४ वेलस्ली रोड, शिवाजीनगर, पुणे-५ 
सरव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक , ९ नगीनदास रोड, मुंबई- २३ 

मुख्य अधिकारी, सेंट्रल फायनान्स एजन्सी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी IH, ९ नगीनदास रोड, 
मुंबई- २३ 

मुख्य अधिकारी, ग्रामीण नियोजन व पत विभाग, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई 
व्यवस्थापक, महाराष्ट्र बँक, १५०१ , शिवाजीनगर, पुणे-५ 

सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

सर्व सहसचिव /उपसचिव /अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 
उपसचिव, नियोजन विभाग (कार्या.१४३१) / वित्त विभाग (व्यय-१) 

उपसचिव (अर्थसंकल्प), उपसचिव (92-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२. 

निवडनस्ती -१० अ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


